





हेल्ी 


खूप लोक असे मानतात की हेन्नी फोर्डने ऑटोमोबाइलचा शोध ल्ावला. 
पण हा सन्‍्मान जर्मन आविष्कारक कार्ल बैंज यांना जातो. पण हेल्रीने 
ऑटोमोबाइल उदयोगासाठी जे काही केल॑ ते नेहमी लक्षात ठेवलं जाईल. 


फोर्डचा सगब्व्यात मोठा शोध मॉडल-टी कार होता. मॉडल-टी संयुक्त 
राज्य अमेरिकेची एक मोठी सफलता होती. ती अमेरिकेच्या श्रमिक वर्गासाठी 
स्वस्त होती. फोर्डने कार उत्पादनाला स्वस्त करण्यासाठी असेम्ब्ल करण्याचा 
मार्ग स्वीकारला. 


फोर्डने कार खरीदण्यासाठी लोकांना पैसे उधार देण्यासाठी एक क्रेडिट 
कंपनी काठली. लोक व्याजा बरोबर छोटा मासिक हप्तापण भरत असत. 
नंतर कार खरीदण्याचा हा सगब्व्यात लोकप्रिय प्रकार झाला. 





हेन्नी फोर्ड नंतरच्या कावठठात आपण 
तयार केलेल्या गाडीत बसलेले. 


हेन्नी फोर्डने कार उदयोगाला आपल्या नव्या पद्धतीने बदलून टाकले. 
भरपूर मेहनत आणि एक अभिनव विचाराने त्यांना साथ दिली. 





कक लि रे कला ८ 


सुरुवातीचे दिवस 


हेनरी फोर्डबा जन्म 30 जुलै १८६३ ला झाला. त्यांचे 
सुरुवातीचे दिवस मिशिगनच्या डियरबर्न मध्ये घालवले. ते आपल्या 
कुट्रंबाच्या शेतात काम करत असत. त्यांना शेतीकाम आवडत नसे 
कारण त्यांना ते काम कंटाव्ठवाणे वाटत असे. रिकाम्या वेव्छात 
हेन्ी वर्कशॉपमध्ये काम करत असत. त्यांना यंत्राचे डिझाईम आणि 
यंत्र निर्माण करण्याची इच्छा होती. त्यांना पक्के माहित होते की 
एक दिवस नांगराचे आणि गाडयांचे काम यंत्रादवारे होईल. 





हेन्री एक चांगले विद्यार्थी होते. त्यांचा आवडता विषय 
गणित होता आणि त्यात त्यांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली. त्यांच्या 
अंकगणित कौशल्याचा उपयोग त्यांना कारच्या डिझाईनसाठी 
झाला. 


हेनरी फोर्ड लहान मुलाच्या रुपात. 





की 


पहिली नोकरी 


हेन्नीने १७ वर्षाचा असतांना घर सोडले. त्याल्रा काही वेगवेगब्ब्या 
गोष्टींच्याबाबत शिकायचं होत॑ं. म्हणून तो डेट्रायटला गेला आणि तिथ त्याने 
फ्लावर मशीन शॉप मध्ये नोकरी केली. दुकानात मोठे पितठ आणि 
लोखंडाचे व्हाल्व आणि आग विज्ञवण्यासाठी उपकरण तयार केले जात 
होते.पण हेन्नी लवकरच त्या कामाने थकला आणि नऊ महिन्यानंतर त्याने 
नोकरी सोडली. हेन्नीची पुठची नोकरी अशी होती की, ज्यात त्याल्रा खूप रुची 
होती. तिथं त्याला खूप मौल्‍्यवान अनुभव मित्गल्रा. त्याने डेट्रायट ड्रायडॉक 
कंपनी मध्ये काम केले, जी स्टीमशिप इंजिन निर्माण करण्याचे काम करत 
होती. 


हेन्री १८८२ मध्ये एक प्रमाणित मशीन-मिस्त्री झाला. वेस्टिंगहाउस 
कंपनीने त्याला मिशिगन च्या आसपास स्टीम इंजिन लावण्यासाठी आणि 
त्यांची देखभाल करण्यासाठी ठेवलं. हेत्नी नेहमी वजनाने हलके आणि अधिक 
शक्तिशाली इंजिन निर्माण करण्याच्या उपायाच्याबाबत विचार करत असे. 





कि पक 5 “५ कस अप ८ क्रमि- हर जे 
एडिसन इल्लुमिनाशन कंपनीचे कर्मचारी. 
हैन्नी फोर्ड सगब्व्यात वरच्या रांगेत आहेत, उजवीकड़्न तिसरे. 





१८८८ मध्ये हेन्नीने वर्कशॉपमध्ये हलक्या इंजिनवर काम केले. 
१८९१ पर्यत हेन्नीने एक छोटया इंजिनचे डिझाईन बनवले होते, जे 
घासलेटवर चालत असे. हेन्नीच्या इंजिनाबद्दलच्या ज़ानामुक्ठे 


थॉमस एडिसनने त्याला एडिसन इल्लुमिनेटिंग कंपनी मध्ये चीफ 
इंजीनियरची नोकरी दिली. हेन्नीने ते जनरेटर चालवले ज्यामुक्रे ग्राहकांची 
वीजेची मागणी पूर्ण झाली. १८९३ मध्ये फोर्डने आपला मुलगा - एदसेलच्या 
जन्माचा आनंद साजरा केला. 


_ 


त्यांची पहिल्या कार 


१८९४मध्ये हेन्नीने शेवटी आपली पेट्रोलवर चालणाय्या कारची 
निर्मिती केलीच. त्यांनी इंजिन चार चाकाच्या गाडीवर ठेवलं आणि 
मग त्यातून प्रवास केला.शेजाय्यांनी हेन्नी फोर्डकडे मोठया 
आश्चर्याने पाहिलं. त्यांनी त्यागाडीला, “बिना घोड़यांची गाडी”असे 
नाव दिले आणि मग ती विकायला सुरुवात केली. हेन्नीला सगक्का 
वेछ कार तयार करण्यासाठी घालवायचा होता म्हणून त्यांनी 
एडिसन इल्युमिनेटिंगची नोकरी सोड़ून दिली. आता त्यांना 
शांत,मजबूत इंजिनचे डिझाईन तयार करायचे होते. 


जून १९०३ पर्यत हेन्नीने डेट्रायटमध्ये एक छोटी फेक्‍्टरी सुरु 


केली, जिला फोर्ड मोटर कंपनी म्हटले जात होते. त्यांनी कारच्या 
निर्मितीसाठी १० श्रमिक कामाला ठेवले. 





पहिली कार 


तो माणूस ज्याने जगात सगब्व्यात आधी चाकांच्या गाडीतून प्रवास केला. 
हेन्नी फोर्ड, १८९६मध्ये तयार केलेल्या आपल्या पहिल्या कार सोबत 





१९०३मध्ये बनी मॉडल-७५ कार. 


पहिली ऑटोमोबाइल (गाडी) एका महिन्यांत तयार 
होवून बाहेर मॉडल-ए महटले गेले. यात दोन फॉरवर्ड स्पीड, 
रिवर्स गियर आणि 30 मैल (४८ किलोमीटर) प्रति तास वेग 
होता. प्रत्येक कारची किंमत ८५० डॉलर होती. पुठच्या 
महिन्यात फोर्डने एका दिवसात १५ कार बनवू लागला. 


पहिल्या वर्षी हेन्नीने खूप तास काम केले. ते नेहमी 
आपल्या कामगारांना मदत करत असत. त्यांच्या कष्टामुलठे 
त्यांचा व्यवसाय १९०५ पर्यत एवढा चांगला चालला की 
त्यांना आपला पहिला कारखाना सोडून दयावा लागला. 
कंपनीने एक नवी फाक्टरी काठली, जी पहिल्या फाक्टरी 
पेक्षा १०पट मोठी होती. हेन्नी जगातले सगब्ब्यात प्रसिद्ध 
कार निर्माते होण्याच्या मार्गावर होते. 








मॉडल-टी 


मॉडल-ए ला यश मित्ठाल्याने हेन्नीला कब्ठलले की लोक कार विकत 
घ्यावी वाटते.कारच्या निर्मितीत चांगले भविष्य आहे असे त्यांना वाटले 
म्हणून त्यांनी स्वस्त कार तयार करण्याचे ठरवले. जी सगक्ेजण खरेदी 
करू शकतील. 


हेनरीने म्हटले, "ऑटोमोबाइल करण्याचा एक चांगला मार्ग म्हणजे 
एक ऑटोमोबाइल दुसय्या ऑटोमोबाइलसारखी बनवा. जर तुम्ही एकाच 
डिझाईनच्या कार बनवल्या तर तिची संख्या वाठेल आणि मग कारची 
किंमत कमी होईल, स्वस्त होईल. मी अशीच एक कार बनवू इच्छितो जी 
प्रत्येक काम करणारा माणूस खरेदी करू शकेल.” हेन्नीने १९०८मध्ये या 
कारचे मॉडल-टी निर्माण केले.” मॉडल-टी कार मुल्ठे अमेरिकेचा चेहरा 
कायमस्वरूपी बदलून टाकल्रा. कारच्या हुडने समोरच्या इंजिनला झाकून 
टाकले. तिचे चार सिलेंडर ४५ मैत्र प्रति घंटा वेग घेवू शकत होते आणि 
ही कार एक गॉलन पेट्रोलवर २० मैल चालत होती. 





फोर्ड मोटर कंपनीचा गौरव : मॉडल-टी कार. 


मॉडल-टी एवढी यशस्वी झाली की फोर्डला एका मोठया 
कारखान्याची आवश्यकता भासली. हेन्नीने जगातला सगब्ब्यात मोठा 
कारखाना काठण्याचे ठरवले. कारखाना कॉक्रीट, लोखंड वापरून 
बनवला आणि त्यात भरपूर खिडक्या होत्या.नवा कारखाना क्रिस्टल 
राजवाडा महणून ओव्ठखला जावू लागला. फोर्डचा हा कारखाना १९१० 
मध्ये चालू झाला. 





असेम्बली लाइन 


नव्या कारखान्यात कामगारांनी मॉडल-टी एकाच प्रकारे 
असेंबल केली. त्यामुके कारचे उत्पादन स्वस्त झाले. या विचारामुके कार 
निर्मितीच्या क्षेत्रात क्रांती आली, आणि आता सामान्य अमेरिकी माणसाल्ा 
कार खरेदी करणे सोप्पे झाले. 


फोर्डने पारंपरिक पद्धतीने मॉडल-ए कार बनवली.कामगार 
कारखान्यात फरशीवर स्वतःच्या जागेवरच उभे राहत, आणि कार त्यांच्या 
समोरून जात असे. कार तयार करण्यासाठी कामगारांना प्रत्येक ठिकाणी 
कारचे सामान घेवून जावे लागत असे. पण असेंबली लाइन वरून मॉडल-टी 
पुढे जाई, तेव्हा कामगार एकाच ठिकाणी राहत. प्रत्येक कामगार कारचा 
एक भाग फिट करत असे. जसजशी मॉडल-टी कामगारांच्या समोरून जाई 
तसे कामगार एक एक भाग फिट करत. 


लगतचे पान : मॉडल-टी फोर्सेस असेम्ब्ली 
लाइन सोडल्यावर कार वितरणासाठी तयार. 





इत्ण्फ़्य 
के कस 
---+-- हि 
'ि<- ,- उमं / 


असेंबल लाइनच्या बरोबरच, प्रत्येक कारचा उत्पादन वेल्ठ 
१२.५ तासाने कमी होवून २ तास ३८ मिनिटे झाला.१९१३ पर्यत 
फोर्डने दरवर्षी २००,००० कार विकल्या.जानेवारी १९१४ पर्यत 
प्रत्येक ९३ मिनिटात एक मॉडल-टी तयार होत होती. 


हेन्नीने असेंबली लाइनचा शोध लावला नव्हता.पण त्याने 
त्याचा चांगला उपयोग केला. आणि तो एक अमेरिकी हिरो 
झाला. आता बहुतेक सगक्केजण कार खरेदी करू शकत होता. 
१९२४पर्यत हेन्नीने एक करोड मॉडल-टी विकलल्‍्या. पण 
अचानक, १९२५ मध्ये मॉडल-टीची विक्री घटली. मॉडल-टी 
स्पर्धत टिकली नाही. नवीन कारमध्ये एक सेल्फ स्टार्टर होता, 
ज्यात किल्‍ली फिरवली की इंजिन सुरु होत असे. 


च््््ल्न्टशा 
सजा 


नवीन मॉडल-ए 


हेन्नीला ती कार बदलणे कठीण गेले जिने त्याला श्रीमंती आणि 
प्रसिद्धी दिली होती. त्याने नवीन मॉडेल करण्यावर जोर दिला.पण विक्रीत 
घट तशीच राहिली. 


फोर्ड मोटर कंपनीने २०मे १९२७ला घोषणा केली ते एक नवीन कार 
बनवतील.तिला नवीन मॉडल-ए म्हटलं गेलं. घोषणा केल्यानंतर हेन्नीने 
मॉडल-टीला अच्छा केला. 


"मॉडल-टी एक अग्रणी मॉडल आहे,“ त्यांनी पत्रकारांना सांगितलं. 
“गोष्टी बदलत आहे, नवीन कारच्या नव्या गरजा आहेत. पण मॉडल-टी 
च्या योगदानाचे नेहमीच अमेरिकेच्या इतिहासात एक विशेष स्थान 
राहील. ही एक अशी कार होती जी चांगल्या रस्त्याच्या आधी खराब 
रस्त्यांवर धावली. तिने अडचर्णीवर मत केली आणि तिने लोकांना 
एक-दुसन्यांच्या जवक आणलं. आम्हांला आत्ताही मॉडल-टी फोर्ड वर गर्व 
आहे." 





हेन्नी फोर्ड (डावीकडे) अंतिम मॉडल-टी मध्ये प्रवास करतांना. 


दुसय्या दिवशी हेन्नीने कारखान्यातल्या दीड करोडाव्या आणि 
शेवटच्या मॉडल-टी मध्ये प्रवास केला. मग कंपनीने आपल्या भल्यासाठी 
मॉडल-टी असेंबली लाइन बंद केली. पहिल॑ नवीन मॉडल-ए ऑक्टोबर १९२७ 
मध्ये असेंबली लाइनवरून बाहेर आले. 
९ डिसेंबर १९२७ला कार डीलरांकडे त्याबाबत विचारपूस केली.सगब्य्यांना 
नवीन मॉडेल पसंत आले होते. लवकरच जनतेने हजारो संख्येने नवीन 
मॉडेल खरेदी केले.. 





नवीन मॉडेल-ए, मॉडेल-टी च्या तुलनेत अधिक आधुनिक होते. यात 
एक शांत, अधिक शक्तिशाली चार सिलेंडरचे इंजीन होते. जे तासी ६५-मैल 
(१०५-किमी) जावू शकत होते. यात एक इग्निशन सिस्टम पण होती,ज्यामुक्ठे 
कारला किल्‍ली फिरवली की सुरु होत असे. एवढंच नाही तर त्यात एक 
सेफ्टी-ग्लास विंडशील्ड पण होते, ज्याला तोडणे मुश्कील होते. 


नवीन मॉडेल खूप यशस्वी झाले. १९२८ पर्यत कंपनी रोज ६४०० कार 
बनवत होती. १९२९ मध्ये कंपनीने २० लाखाहून अधिक कार बनवलल्‍्या. 





मॉडल-टीचा उत्तराधिकारी, नवीन मॉडेल-ए. 


न्‍न्‍्न्‍क, न्ग्ण न्ण्प्य्प्ा 


---कश्कि -- 


फोर्डचड्या समोर मोठया अडचणी 


"नवीन मॉडेल-ए एक मोठं यश होतं. हेन्नीला वाटत होते 
की प्रत्येकाजवछ एक मॉडेल-ए असायला हवे. महणून त्याने 
लोकांना आपली फायनान्स कंपनी, यूनिवर्सल क्रेडिट कंपनीच्या 
माध्यमातून कार खरीदण्यासाठी व्याज घ्यायल्रा सांगितले. फोर्डने 
खरेदीदारांना पैसे उधार दिले, जे ते मासिक हप्तामध्ये भरत 
असत. जवलजवल प्रत्येकाने ज्याने मॉडेल-ए घेतले त्याने 
यूनिवर्सल कड़न पैसे उधार घेतले. आजही अशाप्रकारे कार खरेदी 
करण्याचा त्रोकप्रिय प्रकार आहे. २९ ऑक्‍्टोबर, १९२९ला शेयर 
बाजार खालावला. त्यामुल्ठे पूर्ण अमेरिकेत दहशत पसरली.लोक 
आपले पैसे काठण्यासाठी आपआपसल्या बँकेत धावले. 





पण अधिकांश बैंकांजवछ्छ पर्याप्त पैसे नव्हते,की ते सगब्ब्या 

खातेधारकांना त्यांचे पैसे परत करतील. कितीतरी बँका कारभारातून बाहेर 
आल्या.लाखो लोकांनी आपली बचत घालवावी लागली. खर्च करण्यासाठी 
पैसे नव्हते त्यामुझे अनेक व्यवसाय धुल्ठीला मिव्ठाले. आता लोकांकडे 
नोकरी नव्हती.एक महामंदी सुरु झाली होती. 

सुरुवातीला शेयर बाजार दुर्घटना मुक्ठे फोर्ड प्रभावित झाला नाही. 
हेनीने काहीच गमावले नाही. वास्तवात त्याच्याजवक आपल्या कामगारांना 
देण्यासाठी पुरेशी रोकड होती.पण १९३१ पर्यन कारच्या विक्रीत घट 
झाली.कंपनीने पैसे गमावले आणि फोर्ड कंपनीला सगब्ब्यात वाईट हे 
वर्ष गेले. 

हेनीला वादव्ठाला झेलायचे माहित होते.त्याने फोर्ड ४-८ नावाची 
नवीन कार निर्माण केली.त्यात एक आठ सिलेंडरचे इंजिन,एक नवीन 
ट्रासमिशन आणि किंमत केवत्ठ ४६० डॉलर होती. 

४-८ खूप चांगल्या प्रकारे विकली गेली.१९३४ पर्यत, फोर्ड मोटर 
कंपनी परत नफा कमावू लागली. 


/ तक, 
----#- 
"९. "की नी मा री 
'्->>नहैँ 

लोकांचे जीवन बदलणे. 


७डिसेंबर १९४१ला जपानने होनोलूलू मध्ये पर्ल हार्बर वर हवाई 
हमला केला. अचानक, अमेरिका पण दुसय्या विश्वयुद्धात सामील 
झाली, जे जर्मनीने १९३९ मध्ये युरोपमध्ये सुरु केले होते. अमेरिकेला 
जरम॑नी आणि जपानबरोबर लठण्यासाठी अनेक टेंकक्‍्स आणि ट्रकची 
आवश्यकता होती. 


हेन्नीने कारचे उत्पादन बंद केले आणि युद्ध उपकरण बनवणे सुरु 
केले. एवठंच नाहीतर त्याने डेट्रायटजवकू एक नवीन कारखाना 
उभारला. शेवटी, फोर्डने दरमाह ६५० बॉम्बर बनवले. 


१९४३मध्ये खूप त्रास झाला जेव्हा एडसेलर फोर्डचा केंन्सरने 
मृत्यू झात्रा.त्यापेक्षा अधिक म्हणजे हेन्नीची तब्येत खराब होत होती. 
महणून ते आपल्या कंपनीचे प्रमुख झाले नाही. तेव्हा त्यांचा नातू 
हैनी फोर्ड द्‌वितीय, नौसेनेतून परत आला आणि त्याने आपल्या 
आजोबांचा पदभार सांभाव्णला. 





आविष्कारक हेन्नी फोर्ड 


हेनी आपल्या नातवावर खुश होते.हेन्नी दवितीयने खूप 
मेहनत केली आणि कंपनी चांगली चालवण्यासाठी मदत 
केली.आता फोर्डचे भविष्य सुरक्षित होते. 


हैनीने आपलं पूर्ण लक्ष फोर्ड फाउंडेशन मध्ये घातलं. फोर्ड 
फाउंडेशनने शाब्ठा, संग्रहालये आणि अन्य सामाजिक संस्थाना 
पैसा दिला. 


१९४७मध्ये पक्षाघाताने ८४ वर्षाच्या हेन्नी फोर्डचे निधन 
झाले. त्यांनी आपले अधिकतर धन फोर्ड फाउंडेशन साठी ठेवले. हा 
पैसा सामाजिक कार्यासाठी खर्च केला. फोर्ड फाउंडेशन अमरीकेची 
सगब्ब्यात मोठी दान देणारी संस्था आहे. 


हैनी फोर्डला लोक नेहमी नायाब आविष्कारकाच्या रुपात 
आठवतील.ज्याने पूर्ण जगाचा चेहरा बदलून टाकला. 


समाप्त 


